महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-२०२१/प्र.क्र.०४/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २१ फेब्रुवारी, २०२२. 


संदर्भ :- शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.प्रतिनि-२०२१/प्र.क्र.०४/१४, दि.१२.०२.२०१९. 


आदेशा 


श्रीमती जयरेखा मि. निकुंभ, अवर सचिव, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग यांची संदर्भाधिन 
आदेशान्वये राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ या कार्यालयातील “उप सचिव” या पदावर तीन वर्षाच्या 
कालावधीकरिता प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावरील मुदत 
दि.२८.०२.२०२२ रोजी संपुष्टात येणार आहे. 


२. आता या आदेशान्वये श्रीमती जयरेखा मि. निकुंभ, अवर सचिव, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
यांची राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ कार्यालयातील “उप सचिव” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस 
दि.०१.०३.२०२२ पासून पुढे १ वर्ष म्हणजेच दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२२११८१८४११००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ned by Prashant Shridhar Shelar 
=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=General 
as 


Prashant 
Shridhar Shelar 


1 dfibd03e54745e990386674b4 1fOfcfeB2c 
hridhar Shelar 


Date: 2022.02.22 11:42: 


(प्र. श्री. होलार ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 

१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

२) अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

3) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

४) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) सह/उप सचिव (आस्थापना), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६) श्रीमती जयरेखा मि. निकुंभ, अवर सचिव (विभागामार्फत) 
७ राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ, नाशिक. 
८) कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या-६), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९) कार्या.१४ संग्रहार्थ. 


